महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सरळसेवेने 
निवड झालेल्या सहायक वनसंरक्षक, गट-अ 
(कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातील उमेदवारांच्या 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधीकरीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-०६.२४/प्र.क्र.८८/फ-८ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक : १६ जुले, २०२४. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा. नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-९/मवसे/मुले 
मवपरि -२०१९ /प्र.क्र.४(२१-२२)/भाग-२/२४-२५/४५३, दि.०२/०७/२०२४ 
३. प्राचार्य, केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून यांचे पत्र क्र.३-१०४/प्रशि-/ 
के.अ.रा.व.से./२०२२-२४/६६९, दि.२४/०६/२०२४ 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा-२०१९ मध्ये सरळसेवेने निवड झालेल्या खालील सहायक 
वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय अकादमी, राज्य वन सेवा, 
देहरादून येथे सन २०२२-२४ वर्षामधील प्रशिक्षण सत्रात प्रशिक्षण सुरु होते. प्राचार्य, केंद्रीय 
अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून यांनी दि.२४/०६/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये खालील सहायक 
वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) श्रेणीतील अधिकारी त्यांचे २ वर्षाचे प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण 
पुर्ण झाल्याने केंद्रीय अकादमी, राज्य वन सेवा, देहरादून येथून दिनांक १६/०७/२०२४ रोजी 
(मध्यान्होत्तर) कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे. 


अ.क्र नाव अ.क्र नाव 

8 . श्री. वैभव सुरेश दिघे १३. । श्री.अजीत सर्जराव पुळके 

२.  श्री.प्रश्ञांत श्रीकृष्ण ढोरे १४. _ श्री.परमेश्वर प्रभाकर खेडकर 

३.  श्री.नितेशा श्रीरंग निगडे १५. | STWR नरसय्या अवधुतवार 

४.  श्री.विपुल कडु गायकवाड १६. । श्री.किरण पुरषोत्तमराव चव्हाण 

५.  श्री.मयुर जयसिंग शेळके १७. । श्रीमती वर्षा नाना कोळेकर 
श्री.विवेक उद्धवराव शिंदे १८. । श्रीमती ऐश्वर्या बाळासाहेब शिंदे 

७.  श्री.उदय मारूती आव्हाड १९. _ श्री.कुणाल जयवंत बनकर 

८. | श्री.हरिळलाल सखाराम सरोदे २०. | श्री.विपीन नारायण लांडगे 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०६.२४/प्र.क्र.८८/फ-८ 


९. | श्रीमती पुजा भाऊसाहेब पानसरे २१. | श्री.विलास किष्टय्या चेणूरी 
| 90. | ०. | श्री.आशिष उज्ज्वलराव देशमुख २२. | agate केलास 
शि १. | श्रीमती अपर्णा शिवरतन पाटील २३. | श्रीमती प्राची सुधीर उराडे 
१२. | श्री.मंगेश दिवाकर गिरडकर २४. | adh नेहा संजय वानरे 


२. सहायक वनसंरक्षक पदाच्या सेवा प्रवेश नियम १९९८ चे नियम ६ नुसार सरळसेवेने नियुक्‍त 
झालेल्या सहायक वनसंरक्षक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी ३ वर्षाचा असुन 
त्यामध्ये २ वर्षाचे प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर १ वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षण याचा 
समावेश आहे. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१ दि.२० 
फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये पदनिर्मिती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व अनुषंगिक 
आढावे- तांत्रिक बाबीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याच्या तरतुदीत सुधारणा करणे. 
याअनुषंगाने खालील प्रमाणे तरतूद आहे. 

“महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/ केंद्रीय लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांना विहीत 
परिविक्षा कालावधी / प्रशिक्षण कालावधी या तांत्रिक करणसाठी विशिष्ट कालावधीकरिता निर्माण 
करावयाच्या अधिसंख्य पदांच्या निर्मितीचे अधिकार यापुढे संबंधित प्रशासकीय विभागांना राहतील. 
तथापि, प्रशिक्षणासाठी हजर झालेल्या उमेदवारांइतकीच अधिसंख्य पदे निर्माण करणे व अधिसंख्य 
पद निर्मितीच्या आदेशात प्रशिक्षण कालावधी नमूद करणे विभागास बंधनकारक राहील.” अशी 
तरतूद आहे. 


४. सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) सेवाप्रवेश नियम १९९८ चे नियम ६ मधील 
तरतुदीनुसार निश्चित केल्याप्रमाणे १ वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षणाकरिता वित्त विभाग, शासन निर्णय 
दि.२०/०२/२०१६ मध्ये नमूद केल्यानुसार सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गात २४ 
अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्यास व सदर अधिसंख्य पदांवर खालील अधिकाऱ्यांना वन 
विभागातील एका वर्षाचे क्षेत्रिय प्रशिक्षण देण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | परिविक्षाधिन सहायक | अधिसंख्य पदाचा कालावधी प्रस्तावित । वनवृत्त 
वनसंरक्षकाचे नांव वन विभाग 
i 2 3 fo ee ५ 


तै. श्री. वैभव सुरेश दिघे | दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | गडचिरोळी | गडचिरोली 


२. | श्री.प्रशांत श्रीकृष्ण — | दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | भामरागड | गडचिरोली 


ढोरे 


३. | श्री.नितेडा श्रीरंग दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | सिरोंचा ।गडचविरोली 


निगडे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०६.२४/प्र.क्र.८८/फ-८ 


४. | श्री.विपुल कडु दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | वडसा | गडचिरोली 
गायकवाड 

५. | श्री.मयुर जयसिग दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | जव्हार ठाणे 
शेळके 

६. | श्री.विवेक उद्धवराव । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | अमरावती । अमरावती 
शिंदे 

७. | श्री.उदय मारूती दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | परतवाडा | अमरावती 
आव्हाड 

८. | श्री.हरिळाल सखाराम | दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | अहमदनगर | नाशिक 
सरोदे 

९. | श्रीमती पुजा दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | यवतमाळ | यवतमाळ 
भाऊसाहेब पानसरे 

i श्री.आशिष उज्वलराव | दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | पांढरकवडा | यवतमाळ 
देशमुख 

णि श्रीमती अपर्णा दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | गोंदिया नागपूर 
शिवरतन पाटील 

१२. श्री.मंगेश दिवाकर  । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | मेवासी धुळे 
गिरडकर 

१३.| श्री.अजीत सर्जराव । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ । ब्रम्हपूरी चंद्रपूर 
पुळके 

१४.| श्री.परमेश्वर प्रभाकर । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | चंद्रपूर चंद्रपूर 
खेडकर 

१५. श्री.प्रकाश नरसय्या । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | मध्य चांदा | चंद्रपूर 
अवधुतवार 

१६. श्री.किरण दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | भंडारा नागपूर 
पुरषोत्तमराव चव्हाण 

१७. श्रीमती वर्षा नाना दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | बुलढाणा | अमरावती 
कोळेकर 

१८.| श्रीमती ऐश्वर्या दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | नागपूर नागपूर 
बाळासाहेब शिंदे 

१९. pores जयवंत | दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | धुळे धुळ 


बनकर 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०६.२४/प्र.क्र.८८/फ-८ 


२०. श्री.विपीन नारायण  । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ वर्धा नागपूर 
लांडगे 

२१. श्री.विलास किष्टय्या । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | आलापल्ली | गडचिरोली 
चेंणूरी 

२२. श्री.बुवा VAM केलास | दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | नंदूरबार धुळे 

२३. श्रीमती प्राची सुधीर । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ पुसद यवतमाळ 
उराडे 

२४. श्रीमती नेहा संजय  । दि. १७/०७/२०२४ ते दि.१६/०७/२०२५ | सावंतवाडी | कोल्हापूर 
वानरे 


५. उपरोक्त अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष २४०६, वनीकरण व 
वन्यजीवन (योजनेत्तर) १०१ वनसंधारण व विकास, १०१ (०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६-००९६) 
०१- वेतन” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०७१६१७२२०६८०१९असा 
आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR 
SHENDAGE 
(आनंदा 3187) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

२ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) नागपूर. 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 


) 

) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (सवी. 

) उपवनसंरक्षक, वन विभाग (सवी. 

) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, 
मुंबई/नागपूर. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

८) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-८) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


